सन 2022-23 अर्थसंकल्पीय अनुदान 
मागणी क्र. जे-५, ७६१०- शासकीय 
कर्मचारी sade कर्ज - 
(२०१)(००)(०१) घर बांधणी अग्रिम. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२२३/(३)/प्र.क्र.०१/पाच, 
मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख : २१ मार्च २०२३. 


संदर्भ : 

१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः - एचबीए१०८०/सीआर ४९२/जीईएन ५,दि. १.१.१९८१. 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः - अग्रिम १०९६/प्र.क्र.२६/९६/विनयिम, दि. १५.१०.१९९६. 

3) विधि व न्याय विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः - घबांअ१००१/९५(२)/का.पाच, दि. २३.०२.२००१. 
४ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक -घबांअ २०१२/प्र. क्र. ३०/२०१२/विनियम, दि. २०.०२.२०१५. 
) 
) 


५) शासन शुद्धीपत्रक वित्त विभाग क्रमांक-घबांअ २०१२/प्र.क्र.३०/२०१२/विनियम,दि.२९.०२.२०१६. 
६) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक -घबांअ २०१९/प्र. क्र. १४/२०१९/विनियम, दि. ०२.०२.२०२१. 


शासन निर्णय :- 


विधि व न्याय विभाग मागणी क्र. जे-५, लेखाशिर्ष 9६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्ज 
(२०१)(००)(०१)- घरबांधणी अग्निमे, अनिवार्य (9७६१० ०४७२) (दत्तमत) खाली २०२२-२३ या वित्तिय 
वर्षाकरिता मंजूर अनुदानातून, यादी क्रमांकः “१, २, व ४” मध्ये दर्शविलेल्या शासकीय अधिकारी/ 
कर्मचा-यांना "घरबांधणी अग्निम" या प्रयोजनासाठी अनुदानाचे वाटप करण्यासाठी सोबतच्या 
विवरणपत्र “अ” मधील रकाना क्र. ३ मध्ये दर्शविलेल्या नियंत्रक अधिकारी यांना रकाना ४ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रु. २,४२,०५,७०८ /-( अक्षरी रुपये दोन कोटी बेचाळीस लाख पाच हजार 
सातशे आठ Sat) इतक्या निधीचे aio अटींच्या अधीन राहून वितरण करण्यास झासन 
मंजुरी देण्यात येत आहे. 
अटी आणि शर्ती :- 
(१) हा निधी, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. घबांअ१०९९/प्र.क्र.२/९९/विनियम, दि. ८.७.१९९९ व 
शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. घबांअ१०८८/(१५५/विनियम, दि. ६.११.१९९०, शासन निर्णय वित्त 
विभाग क्र.घबांअ१०११/प्र.क्र.५६/२०११ / विनियम, दि.२७.२.२०१२, शासन निर्णय, वित्त विभाग 
क्रमांक ATH २०.१२/प्र. क्र. ३०/२०१२/विनियम, दि. २०.२.२०१५ व शासन निर्णय क्रमांक -घबांअ 
२०१९/प्र. क्र. १४/२०१९/विनियम, दि. ०२.०२.२०२१ तसेच मुंबई वित्तीय नियम, १९५९, नियम १३४, 
परिशिष्ट २६ मधील विहित नियम/अटींचे काटेकोरपणे पालन करुन वितरीत करण्याची दक्षता संबंधित 
नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. घरबांधणी अग्निमाच्या रकमेचे वितरण आदेडा पारित करतांना संबंधित 


शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२२२/(३)/प्र.क्र.०१ /पाच, 


नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी वित्त विभागाच्या प्रचलित शासन निर्णय व नियमावलीतील तरतुदींच्या 
अनुषंगाने प्रस्तावाची परिपूर्ण छाननी करावी तद्‌नंतरच निधी वाटपाचे आदेश काढून कोषागारातून 
रक्‍कम आहरीत करावी. 


(२) प्रमाणित अग्निम संबंधित अर्जदारास वितरीत करण्यापूर्वी अर्जदाराने सर्व बाबींची/कागदपत्रांची 
पूर्तता केलेली आहे व ते स्थायी असल्याची पूर्ण खात्री करुन घ्यावी. तसेच अर्जदार सेवानिवृत्त 
होण्यापूर्वी त्याच्याकडून मंजूर करण्यात आलेल्या संपूर्ण अग्रिमाची व्याजासह वसुली होईल याची 
दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. 


(३) अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वित्तीय वर्षाचे अनुदान उपलब्ध असेपर्यंत या अग्निमास मंजुरी 
देऊन अग्निमाची रक्‍कम कोषागारातून काढण्यात यावी. तसेच कोषागारातून रक्‍कम काढल्यानंतर ती 
रक्‍कम तीन दिवसाच्या आत संबंधित अर्जदाराला देण्यात यावी. 


(४ बांधकामाखाली (Under construction) असलेल्या सदनिकेच्या खरेदीच्या प्रयोजनार्थ अग्निम 
घेतले आहे SAT प्रकरणी अर्जदाराच्या घराचे बांधकाम विहित टप्प्यापर्यन्त पूर्ण झाल्याची खातरजमा 
नियंत्रक अधिकारी यांनी करावी व तद्‌नंतरच दुसर्‍या व तिसऱ्या टप्यासाठी अनुदानाच्या 
मागणीसाठीचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात यावा. ज्या अर्जदाराना ३ रा हप्ता/अंतिम हप्ता 
प्रमाणित करण्यात आला आहे, त्या अर्जदारांकडून नियमानुसार आवश्‍यक त्या संपूर्ण कागदपत्रांची 
पूर्तता करुन घेऊन नंतरच प्रत्यक्ष रक्‍कम प्रदान करण्यात यावी. 


(५) "जमीन खरेदी करुन घर बांधणे" या प्रयोजनासाठी अग्नरिमाचा पहिला हप्ता मंजूर केल्यानंतर 
दुसरा हप्ता मंजूर करण्याची शिफारस करण्यापूर्वी अर्जदाराच्या घराचे मंजूर आराखडे, स्थानिक 
प्राधिकरणाच्या मंजुरी आदेशाची प्रत व मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील प्रपत्र 
बी-१ मध्ये अर्जदाराने भरुन दिलेल्या नोंदणीकृत गहाण खताची प्रत नियंत्रक अधिका-यांनी त्यांच्या 
अभिलेखात जतन करुन ठेवावी. घरबांधणी या प्रयोजनासाठी या ज्ञापनानुसार प्रमाणित करण्यात 
आलेल्या अग्रिम धनास प्रत्यक्ष मंजुरी देण्यापूर्वी अर्जदाराने मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट 
२६ मधील प्रपत्र बी-२ मध्ये भरुन दिलेल्या गहाण खताची प्रत नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या 
अभिलेखात जतन करुन ठेवावी. ज्या अर्जदारांना हप्त्याने अग्रिम प्रमाणित करण्यात आले आहे, SRM 
अर्जदारांकडून त्यांना मिळालेल्या अग्निमाची वसुली, त्यावरील व्याजाची वसुली मुंबई वित्तीय नियम, 
१९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील तरतूदीनुसार प्रकरणपरत्वे करण्यात यावी. 


(६ " तयार घर खरेदी" या प्रयोजनासाठी अग्निम प्रमाणित करण्यात आलेल्या अर्जदारांकडून मुंबई 
वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील प्रपत्र ए-२ मध्ये करारनाम्याची प्रत भरुन घेण्यात 
आल्यावरच अग्रिमाची रक्‍कम प्रत्यक्षात अदा करण्यात यावी. तयार घर खरेदी (जुने अथवा नवे) या 
प्रयोजनासाठी अर्जदारास शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक घबांअ १०८७/(४६५)/विनियम, 
दिनांक ६.११.१९९० मधील विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून व त्यामध्ये नमूद केळेळी कागदपत्रे सादर 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२२२/(३)/प्र.क्र.०१ /पाच, 


केलेली आहेत, याची खात्री झाल्यावरच अग्निम मंजूर करण्यात यावा. तसेच नियंत्रक अधिकारी यांनी 
जुने तयार घर/नवीन तयार घर याबाबत अधिकारी/कर्मचारी यांचेकडून खरेदीचे करारपत्र 
स्विकारताना ते योग्य ते मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) भरुन दुय्यम निबंधक, महसूल व वन विभाग 
यांच्याकडे संबंधितांकडून नोंदणी (Registration) केले असल्याबाबतची SETA करावी. 


(७ "घर खरेदीसाठी/घर बांधणीसाठी वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड" या 
प्रयोजनासाठी अग्रिम प्रमाणित करण्यात आले आहे, अशा अर्जदारांकडून अग्निम मंजुरी पूर्वी त्यांच्या 
कर्ज व शिलकीबाबतचे संबंधित वित्तीय संस्थेने दिलेले अलीकडील प्रमाणपत्र घेऊन त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष 
शिल्लक कर्जाइतकेच अग्निम मंजूर करावे. 


(८) जर काही कारणास्तव अग्निम मंजूर करण्यात येत wo तर तसे शासनास त्वरीत 
कळविण्यात यावे. तसेच प्रमाणित अग्निमापेक्षा कमी रक्‍कम मंजूर करण्यात येत असेल तर तसेही 
समुचित तपश्ीलासह तात्काळ कळविण्यात यावे व प्रमाणित अग्निमाची उर्वरित रक्‍कम या विभागास 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे (805) तात्काळ परत करण्यात यावी. 


(९ घरबांधणी अग्निम मंजुरी आदेश काढतांना सदर सदनिकेचा वा घराचा विमा शासकीय विमा 
निधीकडेच उतरवावा अशी अट आदेशात नमूद करावी व त्याचे काटेकोरपणे पालन होईल, याची 
दक्षता घ्यावी. तसेच सदर मंजुरी आदेशाची प्रत विमा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, गृहनिर्माण भवन, 
म्हाडा, २६४, पहिला मजला, वांद्रे (पूर्व) मुंबई-४०० ०५१ यांनाही माहितीसाठी अग्रेषित करावी. 


(१० प्रत्येक नियंत्रक अधिकारी यांनी उद्दीष्ट निहाय केलेला दर महिन्याचा प्रत्यक्ष खर्च हा 
महालेखापाल यांच्या लेख्यामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या खर्चाशी तंतोतंत जुळण्यासाठी 
http://agmaha.cag.gov.in या वेबसाईटवर दरमहा मासिक खर्चमेळाचे काम ऑनलाईन करण्यात 
यावे व पडताळणी केलेल्या खर्चाचे मासिक विवरणपत्र रिकंसिलीएडान Hess Rows प्रत्येक 
महिन्याच्या Io तारखेपर्यंत या विभागाच्या कार्यासन ५/२४ कडे परस्पर पाठविण्यात यावे. 


(११ अर्जदारास ज्या प्रयोजनासाठी अग्निम मंजूर करण्यात आले आहे, त्याने त्याच प्रयोजनासाठी त्या 
रकमेचा विनियोग करण्यात आला असल्याच्या विनियोग प्रमाणपत्राची मूळ प्रत मंजुरी अधिका-यांनी 
त्यांच्या अभिलेखात ठेवून दुय्यम प्रत शासनास पाठवावी. तसेच, प्रमाणित केलेल्या रकमेचा विनियोग 
विहित कालावधीत न झाल्यास प्रमाणित रक्‍कम त्वरीत शासनास प्रत्यार्पित करण्यात यावी. 


(१२) यादी क्रमांक २ व ४ मधील अर्जदार मागासवर्गीय असल्याची सेवापुस्तक किंवा जातीच्या 
दाखल्याच्या आधारे खात्री करुन घेतल्यानंतरच घरबांधणी मंजुरीचे आदेश काढावेत. सदर बाब १५ 
दिवसात पूर्ण न झाल्यास प्रमाणित रक्‍कम शासनास परत करण्यात यावी. जेणेकरुन सदर रक्‍कम 
इतर पात्र अर्जदारास वितरीत करणे हाक्य होईल. जर काही कारणास्तव अग्निम मंजूर करण्यात येत 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२२२/(३)/प्र.क्र.०१ /पाच, 


नसेल, तर, तसे शासनास त्वरीत कळविण्यांत यावे. तसे न झाल्यास यासंर्दभात उद्भवणा-या 
अनियमिततेस संबंधित नियंत्रक अधिकारी जबाबदार राहतील याची कृपया नोंद घ्यावी. 


(१३) संबंधित अधिकारी आपल्या कार्यालयातून बदलून दुसरीकडे गेला असल्यास, अर्थसंकल्पिय 
वित्तीय प्रणालीवर Authorisation Slip काढण्यापूर्वी, त्याबाबतचा तपशील शासनास कळविण्यात 
यावा. तद्नंतर, त्या अनुषंगाने, प्रणालीवर प्राधिकृत करण्यात आलेल्या रकमेमध्ये शासनाकडून 
आवश्यक ते बदल करण्यात आल्यानंतरच देयक तयार करण्याबाबतची पुढील कार्यवाही संबंधित 
नियंत्रक अधिकारी यांनी करावी. 


(१४). घरबांधणी अग्निमाच्या मुद्दलाची परतफेड "घरबांधणी अग्निम -७६१०-शासकीय कर्मचारी 
इत्यादिना कर्जे-२०१, (00)(09) घर बांधणीसाठी आगाऊ रकमा (७६१०५०१५)” या जमा शीर्षाखाली 
आणि व्याज “००४९-व्याज जमा-८००-इतर जमा (०१) (४४) () घरबांधणीसाठी आगाऊ रकमा 
(००४९१७३८) शासकीय कर्मचा-यांना दिलेल्या कर्जावरील व्याज ४४ (१) घरबांधणी अग्निम" या जमा 
शीर्षाखाली जमा करण्यात यावे. 


(१५) या शासन निर्णयान्वये प्रमाणित करण्यात आलेल्या अग्निमावर वित्त विभागाने वेळोवेळी निश्चित 
केलेल्या/करण्यात आलेल्या दरानुसार व्याजाची आकारणी करण्यात यावी. सोबतच्या यादीतील 
अर्जदारानी प्रमाणित hes घरबांधणी अग्निम हे संबंधित अर्जदाराच्या कार्यालय प्रमुख/नियंत्रक 
अधिकारी यांनी केलेल्या शिफारशीवरुन प्रमाणित करण्यात येत आहे. त्यामुळे वित्त विभागाने 
निश्चित केलेल्या नियमांच्या अधीन राहून अग्निमाचे वितरण करणे व ती वसूल करणे याची सर्वस्वी 
जबाबदारी ही संबंधित कार्यालय प्रमुख/नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


(१६) प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांना घरबांधणी मंजूर करण्यात आले आहे. 
त्यांच्या सेवापुस्तकात त्याबाबतची नोंद घेण्यात यावी. नोंद घेतलेल्या सेवापुस्तकाच्या पृष्ठाची 
छायांकिंत प्रत शासनास सादर करण्यात यावी. 


(१७) सर्व नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी ,उपलेखाशीर्षनिहाय व उद्दिष्टनिहाय मासिक खर्चाचे नियोजन करुन 
अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे ( BDS) तरतुदीचे वाटप "आहरण व संवितरण अधिका-यांना" करावे. 
सदर अनुदानातून केला जाणारा खर्च मासिक निधी विवरणपत्रानुसार संगणकीय अर्थसंकल्पीय 
वितरण प्रणालीद्वारे (BEAMS) दरमहा त्या त्या महिन्याचा खर्च त्याच महिन्यांमध्ये करण्यात यावाव तो 
मंजूर तरतुदींच्या मर्यादेत करण्यात यावा. 


(१८) या बाबीवर होणारा खर्च मागणी क्रमांक जे-५, ७६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे 
(दत्तमत) (२०१)(००)(०१)-घरबांधणी अग्निमे अनिवार्य (७६१० ०४७२) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व २०२२-२३ या वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पीय अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२२२/(३)/प्र.क्र.०१ /पाच, 


(१९) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम (भाग-२), दि. १७ 
एप्रिल २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका -१९७८, भाग पहिला, उप 
विभाग-१ मधील अ.क्र.११, मुंबई वित्तिय नियम - १९५९ मधील नियम क्र.१३४ अन्वये प्रशासनिक 
विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार 
विधि व न्याय विभाग यांच्या मान्यतेने प्रस्तुत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

२०) सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्सयाचा संकेतांक क्र. २०२३०३२११७११२२८५१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MAHENDRA य 
SHANTARAM PUJARI ७ न 


(महेंद्र शा. पुजारी ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र :- विवरणपत्र at’ आणि यादीक्र.१२व ४ 


प्रति, 

१. प्रधान सचिव व विधी परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र -१, मुंबई (२ प्रती). 

३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई (२ प्रती). 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र २,नागपूर 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी , मुंबई 

६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी , मुंबई 

७. सह सचिव, (प्रशा) विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रबंधक,उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई 

९. मुख्य महानगर दंडाधिकरी यांचे कार्यालय,एस्प्लनेड मुंबई 

१०. मुख्य न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, मुंबई 

११. महाराष्ट्र न्यायीक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था उत्तन ठाणे 

१२. कोर्ट रिसीव्हर, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई 

१३. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सिंधुदूर्ग, नाशिक, अहमदनगर, 

१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदूर्ग, नाशिक, अहमदनगर, 

१५. सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, (कार्यासन-५), मंत्रालय मुंबई 

१६. कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (अर्थसंकल्प ७ व १०/व्यय-५) मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

१७. कार्यासन अधिकारी (कार्या -(२-अ) कार्या-२३ ,कार्या-२४), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, 

मुंबई ४०० ०3२. 

१८. निवड नस्ती (कार्यासन-५), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

पृष्ठ ५ पैकी ५ 


विवरणपत्र_अ_ 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. घबांअ १२२३/(३)/प्र.क्र. ०१ /का. पाच, दि. २१ मार्च २०२३ सोबतचे विवरणपत्र (आकडे रुपयात) 


CO Code मंजूरी /नियंत्रक अधिकारी वितरीत करण्यात आलेले घरबांधणी 
अग्रीम (रुपये) 


eer 0. हान 


२ प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई 
३ मुख्य न्यायाधीशा,लघुवाद न्यायाधीश, मुंबई 
मुख्य महानगर दंडाधिकरी यांचे कार्यालय,एस्प्लनेड मुंबई 
५ महाराष्ट्र न्यायीक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था उत्तन ठाणे 
& प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीझा, सिंधुदूर्ग 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीका, नाशिक 
८ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 


(एकूण रु. दोन कोटी बेचाळीस लाख पाच हजार सातशे आठ फक्त) २४२०५७०८ 


MAHENDRA आण वनात 
SHANTARAM PUJARI terarnienr 7000१० 
Date: 2023.03.21 17:20:25 +05'30' 


(महेंन्द्र.छां पुजारी ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Page 1 


"०००० यादीक्र.4अमागास(वर्ग-१,२,३चे अधिकारी/कर्मचारी) 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. घबांअ १२२३/(३)/प्र.क्र.०१/का. पाच, 
करावयाचे 


अर्जदाराचे नाव मंजूरी अधिकारी प्रयोजन 
अग्रीम 
i 


* पादी_क्र__01 
२ ME SS > Bs 


श्री. उमरफारूक एम. मणेर ।सहायक कक्ष कोर्ट रिसीव्हर, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, | गृह कर्ज परतफेड एकरकमी | नियमानुसार 
अधिकारी मुंबई ३५४०००० ३५४०००० 


Teer ga orien ie | eee er wae eT 
(एकूण रु. पंचावन लाख चाळीस हजार फक्त) ie ied tines) 


BE ps ge ee क्र.२ मागास ( वे अधिकारी/कर्मचार 
शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. घबांअ १२२३/(३)/प्र.क्र.०१/का.पाच, दि. २१ मार्च २०२३ सोबतचे विवरणपत्र ( आकडे रुपयात) 


अर्जदाराचे नाव मंजूरी अधिकारी प्रयोजन अनुज्ञेय मंजूर हप्ता/एक 
FSET 
अग्नीम 
his 


Ha ns ee ee ee ७ 
Eee श्री. संतोष सामलिंग पांढरे ।लिपिक cacao) मुख्य न्यायधीश,लघुवाद न्यायाधीदा ,मुंबई | घरबांधणी लकर ४०% दुसरा 
२९६०००० 


११८४००० eal 


१७३०९१७ १७३०९१७ 
३ श्री. भूषण रमेदा ठाकूर प्रशासकीय महाराष्ट्र न्यायीक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था |गृहकर्ज परतफेड एकरकमी | नियमानुसार 
| कलती |. कागज | | weed aed | 
Fee श्रीमती. अपर्णा विजय जाधव ।सहायक कक्ष सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, [Te कर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
१०००००० 300000) तिसरा हप्ता 
२३११००० ६९३३०० पहिला हप्ता 


(एकूण रु. एक कोटी बत्तीस लाख छत्तीस हजार सहाशे पाच फक्त) 


यादी क्र.४ मागास ( वर्ग-४ चे कर्मचारी ) 
शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. TAS १२२३/(३)/प्र.क्र.०१/का. पाच, दि. २१ मार्च २०२३ सोबतचे विवरणपत्र ( आकडे रुपयात) 


अर्जदाराचे नाव अनुज्ञेय मंजूर हप्ता/एक शेरा 
अग्रिम | करावयाचे | रकमी 
अग्रीम 


ad य ह क र 
गृह कर्ज परतफेड एकरकमी ।नियमानुसार 
१५००००० १५००००० 


ae एकरकमी ।नियमानुसार 
१७७१४८६ 

श्री.संतोष रणजीत बांगर शिपाई प्रमुख जिल्हा व सत्र ATA, अहमदनगर |गृह कर्ज परतफेड एकरकमी ।नियमानुसार 
कारण. al eae "DS all al 


& 
a 


% 
Ba | 
a 
Q 
a 
4 
-५ 
4 
ag 
a 
oy 
z 
al 
भ्र 
xy 
al 
4 
A 
a. 
q 
ल 
भं 
4 
शी 
4) 
a 
on 
AND] 
a4 
my 
jj 
Sh 
q 
a 
a 
a4 
a 
o_o 
é 
x 
(९९ 
m 


Digitally signed by MAHENDRA SHANTARAM 
PUJARI 


MAH E N D RA DN: CN = MAHENDRA SHANTARAM PUJARI, C = 
SHANTARAM PUJART याकड Law AND JUDICIARY 
DEPARTMENT 
Date: 2023.03.21 17:21:15 +05'30' 


(महेंन्द्र.शां पुजारी ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


